RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 
Reg . No . MH /MR/South - 346 /2014- 16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 

शुक्रवार, जून १३ , २०१४/ ज्येष्ठ २३, शके १९३६ [ पृष्ठ १, किंमत : रुपये ११. ०० 


वर्ष ६, अंक ८ ] 


असाधारण क्रमांक ५६ 

अपर आयुक्त, कोकण विभाग, यांजकडून 
क्रमांक भूसं / कार्या-१/ टे-२ / सी . आर- ४१ / २०१४ . -ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , महाड यांनी त्यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / 
कात - ५ / सावरट / का . ज . प्र ./ एस . आर . / १९ / २०१२ , दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१२, महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग - १ ( को . वि . पु .) , पान ३० वर 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१२ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे . दैनिक कर्नाळामध्ये दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१२ रोजी पृष्ठ क्र . ७ वर व दैनिक सागरमध्ये दिनांक 
३० ऑक्टोबर २०१२ रोजी पृष्ठ क्र . ३ वर तपशील नमूद करण्यात आला आहे . अशा जमीन ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी म्हणजेच काळ जलविद्युत प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसन गावठाण्यात जाणाऱ्या पोहोच रस्त्यासाठी असा उल्लेख करणेत आला आहे. ) 
मौजे सावरट , येथे काळ जलविद्युत प्रकल्पाअंतर्गत रस्त्यासाठी आवश्यक होत्या किंवा आवश्यक संभव होता ; 

आणि ज्याअर्थी, भूमिसंपादन अधिनियम , १८९४ ( १८९४ चा १ ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश संपादन अधिनियम असा करण्यात आला 
आहे.) हा महाराष्ट्र राज्यास प्रयुक्त असताना त्यांचा कलम ५क, पोट - कलम ( २) अन्वये अहवाल पाठविण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांचा 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर अपर आयुक्त , कोकण विभाग यांची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त जमिनी उक्त प्रयोजनासाठी शासनाच्या 
खर्चाने संपादन करणेची आवश्यकता आहे . 

त्याअर्थी, आता, संपादन अधिनियमाच्या कलम ६ च्या उपबंधान्वये याद्वारे असे घोषित करणेत येत आहे की , उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे . उक्त जमिनीच्या संबंधात यापुढे करावयाच्या सर्व कार्यवाहीच्या बाबतीत जिल्हाधिकारी यांची कामे पार पाडण्याकरिता 
संपादन अधिनियमाच्या कलम ३ , खंड ( ग ) अन्वये याद्वारे उप विभागीय अधिकारी , महाड विभाग , महाड यांची नेमणूक करण्यात येत आहे . 
त्याचप्रमाणे त्यांना उक्त जमिनीच्या संबंधातील संपादनाची कार्यवाही त्या प्रयोजनासाठी आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करून सुरू करावी असा निर्देश 
देण्यात येत आहे . 

उक्त जमिनीचे नकाशे उप विभागीय अधिकारी , महाड विभाग , महाड , जिल्हा रायगड यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळात पहाण्याकरिता 
उपलब्ध आहेत . 

अनुसूची 
जिल्हा रायगड, तालुका महाड , गाव सावरट 
हि . नं . फेरफार नोंद नं . ५२९ अन्वये 

आवश्यक असणारे क्षेत्र 
अल्फान्युकेरीकल पद्धतीने बदलेले 

स .नं ./ हि . नं . 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
स .नं . हि . नं . 

हे . आर . 
१ब + ४ 

२१ १ 

० ०५. ३ 
३ + १अ 

० ०१ . ० 
२० २७ 

० १० . २ 
___ संपादनाचे प्रयोजन. - काळ जलविद्युत प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसन गावठाण सांदोशी ( आढाव ) ला जाणाऱ्या पोहोच रस्त्यासाठी मौजे सावरट , 
ता . महाड , जि . रायगड . 

दिलीप शिंदे, 
महाड , 

अपर आयुक्त, 
दिनांक २८ मे २०१४ . 

कोकण विभाग . 
भाग एक ( को .वि.पु.) – ५६- १ 


२१ 


२७ 


१३ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAMJAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI . 


